सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 
गुरुवार , दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 


क्र . ३४ ] 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार-ब व १७९७ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी २६ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगर पालिका जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १८०१ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १८०१ | 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१८०९ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


rate of 300 trees per hectare shall be planted in 50 % of the 

plot area of the industrial unit and FSI of 0 .2 calculated over 
URBAN DEVELOPM ENT DEPARTMENT 

the remaining 50 % area (i.e. FSI of 0 . 1 calculated over the 
Mantralaya Mumbai - 400 032 . 

entire plot area of the industrial unit ) shall be permissible for 
___ Dated : 10th June 2015 . 

the construction of industrial purpose (hereinafter referred to 
NOTIFICATON 

as “ the basic permissible FSI” ); 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

And whereas the Government is of the opinion that it is 
No.TPS - 3015 / 11/ CR-8 / 2015 / UD- 30 :- Whereas, the 

necessary to make provision to permit an additional Floor 
Regional Plan ofAurangabad Region (hereinafter referred to 

Space Index (FSI), over and above the basic permissible FSI 
as the “ said Regional Plan ” ) has been sanctioned vide 

for indusrial use , in the said Agriculture /no Devolopment 
Government Notification ofUrban Devolopment Department 

Zone , subject to the road width and also subject to the 
under section 15 ( 1) of theMaharashtra Regional and Town 

payment of premium , as mentiond in Annexure - A and for that 
Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966 ) (hereinafter 

purpose , it is expedient to modify the said Regional Plan under 
referred to as " the said Act" ) vide Notification No. TPS - 3007 / 

Section 20 (2 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the 
1149 /CR- 284 ( A)/ UD- 30, dated 24th July, 2012 and has come 

proposed modification ” ) 
into force with effect from 30th October, 2012 ; 

And whereas the notice for the said Modification under 

the powers conferred by section 20 ( 3) of the said Act, was 
And whereas, as per Sr. No . 19 of the Permissible Users in 

Published by the Government vide urban Devolopment 
Agricultural Zone and No Devolopment Zone outside the 

Department Notice No. TPS - 3015/11/CR- 8/ 15/ UD- 30 Dated 
Municipal Limits in the said Regional Plan , industrial use is 

the 29th January, 2015 inviting objections and suggestions 
freely permitted in Agriculture /No Devolopment Zone, 

from the general public , and the Joint Director of Town 
(hereinafter referred to as “ the said Agriculture /No 

Planning, Aurangabad Division , Aurangabad was appointed 
Devolopment Zone” ) subject to condition that, trees at the 
औ. भाग १ - १३२ 

१७९७ 


१७९८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
as the officer (hereinafter refered to as “ the said Officer” ) to (* FSI indicated in the Table above is calculated over the 
hear the suggestion /objections received within the stipulated entire plot area .) 
period only and to submit his report on the same to the 
Government. 

Conditions : 
And whereas the said Officer submitted his report to the 1. The additional FSI asmentioned in Column No.4 of the 
Government vide his letter dt. 27/04/ 2015; 

Table above is to be granted only on payment of premium at 

the rate of 30 % of the non -agriculture potential land rate of 
And whereas after consulting the Director of Town 

the said land or if such rate is not availabe then adjoining rate 
Planning , Maharashtra State , Pune on the report submitted of non -agriculture potential land as prescribed in the ASR of 
by the said Officer the Government is of the opinion that the 

the year of granting such additional FSI. Such premium shall 
said provision , as mentioned in Annexure - A , should be 

be deposited in the concerned Branch Office of the Town 
included in the Devolopment Control and Promotional 

Planning Department/Concerned Authority wherever 
Regulation of the said Regional plan ; 

applicable. 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred under 2 . The Collector / concerned Authority shall ensure that 
sub section (4 ) of section 20 of the said Act, the Government additional FSI under this Regulation is granted for bonafide 
hereby sanctions the said Modification and for that purpose industrial use . If the owner avail such additional FSI, then 
amends the above referred Notification dated the 24th July, 

ground coverage shall be the coverage after proposing 
2012 as Follows 

required marginal distsnce as per the prevailing DCR of the 
“ In the schedule of Modifications appended to the 

Regional Plan. 
Notification dated the 24th July, 2012, sanctioning the said 

3. All other Regulations as applicable to the industrialZone 
Regeonal plan , the following new entry shall be added after shall apply to the building constructed under these 
the last entry 

Regulations." 


ENTRY 


“ The provision as mentioned in the Annexure - A is included 
in the Devolopment Control and Promotional Regulation of 
the said Regional Plan . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 
दिनांक : १० जुन , २०१५. 

अधिसुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 


This Notice shall also be published on the Govt. website at 
www. maharashtra. gov.in. 
By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra . 

M . M . PATIL , 
Under Secretary to Government . 


- - - - - - - - - -- 


Annexure - A 


क्र . टीपीएस - ३०१५/ ११/ प्र.क्र .८ / २०१५/ नावि - ३०: - ज्याअर्थी, औरंगाबाद 
प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधिले आहे ) 
शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र ३७ वा ) ( यापुढे उक्त अधिनियम 
असे संबोधिले आहे ) चे कलम १५ ( १ ) अन्वये अधिसुचना क्रमांक टिपीएस 
- ३००७/ ११४९ /प्र. क्र .२८४( अ )/ ०७/ नवि -३० , दिनांक २४ जुलै २०१२ अन्वये 
मंजूर केली असुन ती दि . ३० ऑक्टोबर , २०१२ पासुन अंमलात आलेली 
आहे . 


ACCOMPANIMENT WITH GOVERNMENTNOTICE , 

URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT NO . 


TPS - 3015/ 11CR- 8/ 2015 / UD- 30, DATED 10thJune, 2015 : 
- Following proviso shall be added after the provision 
incorporated at Sr. No. 19 in the Permissible Users in 
Agricultural Zone and no Devolopment Zone outside 
Municipale Limits of the Regional Plan Aurangabad : 


“ Provided that additional FSI over and above the basic 
permissible FSI the bonafide industrial use in No 
Devolopment Zone may be granted by the Collector / 
concerned Authority as per the following Table and subject 
to the conditions mentioned below : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विशेष नियंत्रण नियमावलीमध्ये 
" शेती तथा नाविकास ” विभागात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख, उक्त “ शेती 
तथा नाविकास विभाग ” असा करण्यात आलेला आहे ) अनुज्ञेय करावयरचा 
वापरामध्ये अनु . क्र . १९ वर उद्योग घटकाच्या ५० % भुखंड क्षेत्रावर प्रति 
हेक्टरी ३०० झाडे या दराने वृक्ष लागवड करण्याच्या अटिवर उर्वरित ५० % 
भुखंड क्षेत्राच्या ०.२० इतक्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे(म्हणजेच भुखंडाच्या 
संपुर्ण क्षेत्राच्या ० .१० इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक बांधकाम औद्योगिक 
वापराकरीता मुक्तरीत्या अनुज्ञेय आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुळ 
अनुज्ञेय चटई ” क्षेत्र निर्देशांक असा करण्यात आलेला आहे ); 


Sr. | Width of road abutting 
No . the Plot of Land 


Basic 
Permissible 

FSI* 

3 
0 .10 


Additional Maximum 
FSI* Permissible 

FSI* 
4 । । 5 
0 . 60 


0 . 70 


| Road having width of 12 
| mt but less than 18 mt 
Road having width of 

18 mt. and above 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त शेती तथा ना -विकास 
विभागात औधोगिक वापराकरीता, मुळ अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या वर 
अतिरीक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक , जागेच्या सन्मुख रस्त्याच्या रुंदीसापेक्षा 
आणि अधिमुल्य भरणा करण्यासापेक्ष, अनुज्ञेय करणेबाबत , सोबतचे अनुसुची 
अ प्रमाणेची तरतुद, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्र नियमावलीमध्ये 
अंतर्भुत करणे आवश्यक असुन त्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० 


0 . 10 


0 .90 


1 . 00 


FSI * 


5 


1 


। 


| 2 


| 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 

१७९९ 
( २) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे आवश्यक 

Sr. | Width of road abutting 

Additional Maximum 
आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 

No . the Plot of Land Permissible FSI* Permissible 
फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे.); 

FSI* 
2 

| 4 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -२० पोटकलम (३ ) च्या 

Road having width of 12 0 . 10 0 . 60 

0 . 70 
तरतुदीनुसार शासन नोटीस क्रमांक टिपीएस - २८१५/ १२/प्र. क्र .८ / २०१५ / 

mt but less than 18 mt 
नवि -३० , दिनांक २९ जानेवारी , २०१५ अन्वये उक्त फेरबदलाबाबत जनतेकडून 

Road having width of 0 .10 0 . 90 

1 . 00 

18 mt. and above 
विहीत मुदतीत सुचना/ हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरीता 
व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता “ अधिकारी ” म्हणुन सहसंचालक 
नगररचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांची नियुक्ती करण्यात आली 

(* FSI indicated in the Table above is calculated over the 
होती . ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे ); 

entire plot area .) 

Conditions : 
आणि ज्याअर्थीनियुक्त अधिकाऱ्याने त्यांच्या दिनांक २७/ ०४/ २०१५ च्या 
पत्राने अहवाल शासनास अहवाल सादर केला आहे . 

1 . The additional FSI as mentioned in Column No.4 of the 

Table above is to be granted only on payment of premium at 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक the rate of 30 % of the non - agriculture potential land rate of 
नगररचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त प्रादेशिक the said land or if such rate is not availabe then adjoining rate 
योजनेच्या विकास नियंत्र नियमावलीमध्ये सोबतच्या अनुसुची - अ मधील 

ofnon - agriculture potential land as prescribed in the ASR of 

the year of granting such additional FSI. Such premium shall 
तरतुद समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

be deposited in the concerned Branch Office of the Town 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोटकलम ( ४ ) व त्या Planning Department/Concerned Authority wherever 
अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन उक्त फेरबदलास पुढील प्रमाणे मंजूरी 

applicable . 
देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजूरीची दिनांक २४ जुलै , 2. The Collector / concerned Authority shall ensure the 
२०१२ ची अधिसुचना पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे : 

additional FSI under this Regulation is granted for bonafide 

industrial use . If the owner avail such additional FSI, then 
" उक्त प्रादेशिक योजना मंजूरीच्या दि . २४ जुलै, २०१२ च्या अधिसूचनेच्या ground coverage shall be the coverage after proposing 
फेरबदल नोंदीखालील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश required marginal distance as per the prevailing DCR of the 
करण्यात येत आहे . 

Regional Plan. 
नोंद 

3 . All other Regulations as applicable to the industrial 

Zone shall apply to the building constructed under these 
“ उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सोबतच्या 

Regulations. " 
अनुसुची - अ मधील तरतंद समाविष्ट करण्यात येत आहे " 

सदरहू सुचना शासनाच्या www. maharastra. gov.in या वेबसाईटवर 
देखील प्रसिध्द करण्यात यावी . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

Mantralaya Mumbai - 400 032 . 
म .मो. पाटील , 

Dated : 7th August, 2015 . 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 

ORDER 
दिनांक १० जुन , २०१५ . 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


अनुसूची - अ 


( शासनाचे नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस २८१५/ 
१२ / प्र. क्र .८ / २०१५/ नवि ३० , दिनांक१० /०६ / २०१५ सोबतचे सहपत्र ) 


:-- Following proviso shall be added after the provision 
incorporated at Sr. No. 19 in the Permissible Users in 
Agricultural Zone and No Devolopment Zone outside 
Municipal Limits of the Regional Plan Aurangabad : 

“ Provided that additional FSI over and above the basic 
permissible FSI the bonafide industrial use in No 
Devolopment Zone may be granted by the Collector / 
concerned Authority as per the following Table and subject 
to the conditions mentioned below : 


No. TPS - 3015/ 35/CR- 25/ 2015/ UD - 30 :- Whereas, the 
Government of Maharashtra vide Government Notification, 

Urban Devolopment Department No . TPS 3088/ 454/CR- 59 / 
UD - 12 , dated 15 /10 / 1991 , has approved the Development Plan 
of Extended Limit and No Development Zone of Auarangabad 
Town (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) 
under section 31 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act" ) and the same has 
come into force with effect from dt. 19 . 11. 1991 . 


And whereas, in the said Development Plan , the land 
admeasuring 1 . 77 Hector of Mouja Satara, Tq, Dist - 
Aurangabad, Gat No. 33 , more particularly described in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the 
said Land" ) is a part of Reservation " Site No. D / B 31 - 
Garden " ( hereinafter referred to as " thesaid land ") to as the 


१८०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
" the said Reservation ") and the appropriate authority for the 2014 , held that the said reservation , to the extent of the said 
said Reservation is Municipal Corporation Aurangabad . land, stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 
( hereinafter referred to as the " said Approprite Authority " ) 

And Whereas, it is accordingly expedient to notify that 
And whereas , the said land was not acqured by the said the said reservation to the extent of the said land has lapsed . 
Appropriate Authority within ten years form the date on 
which a siad Development Plan came into force ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1) and (2 ) of section 127 of the said Act and of all 
And Whereas, he owner of the said land , issued a notice other powers enabling it in that behalf , the Government of 
dated 18. 01. 2011 under sub - section ( 1 ) of section127 of the Maharashtra hereby notifies that the part of the said 
said Act to the Aurangabad Municipal Corporation, being Reservation stands lapsed to the extent of the said land , as 
the Planing Authoity informing that the said land had not specified in the said Development Plan , and the said land 
been acquired, withinthe stipulated period ; 

stands, released and shall be available to the owner for the 

purpose of Development as othrwise permissible in the case 
And Whereas, even after service of the said notice as 

of adjacent land under said Dvelopment Plan .. 
aforesaid , the said land has not been acqured whithin a period 
of twelve months from the date of the service of said notice 
under sub - section (1 ) of section 127 of the Act, by the said 

Acopy of the part plan showing the area on which the said 
Appropriate Authority ; 

reservation has lapsed vide this order is available in the office 
And Whereas, the Hon ble High Court of Judicature at 

of the Commissioner, Aurangabad Municipal Corporation , 
Bombay ,Aurangabad Bench in Writ Petition No - 7772 of 2012 

during office hours on all working days for inspection of public 
field by the owner of the land , has vide its order dated 26 / 03 / 

upto one month . 


SCHEDULE 


Sr. No | 


Mouja, Tq., Dist 


Survey No. / Gut No 


Area of the Land 


Reservation of Development Plan 


Mouza- Satara, 


Gat No - 33 


1.77 


Hectare , 


Part of 


" Site No. D/ B 31 - garden " 


Tq- Dist. 
Aurangabad 


This Order Shall also be published onthe Government website-. www. maharashtra. gov.in 


By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra . 


M . M. PATIL , 
Under Secretary to Government . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
वर्णन केलेली मौ . सातारा ता .जि . औरंगाबाद गट नं . ३३ च्या १.७७ हेक्टर 
क्षेत्रावर ( यापुढे " उक्त जागा असे संबोधिले आहे ) " आ .क्र . डी / बी - ३१ 
बगीचा " या आरक्षणाचा भाग आहे (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले 
आहे.) व उक्त आरक्षणांचे समुचित प्राधिकरण औरंगाबाद महानगरपालिका 
आहे ( यापुढे उक्त समुचित प्राधिकरण असे संबोधिले आहे ) , 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, औरंगाबाद महानगरपालीकेने उक्त जागा विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही . 


क्रमांक :- टिपीएस - ३०१५/ ३५ / प्र.क्र .२५/ २०१५/ नवि- ३० :- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्र . ३७ ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) चे कलम 
३१ अन्वये औरंगाबादच्या वाढीव हद्द + नविकास क्षेत्राची विकास योजना 
महाराष्ट्र शासनाने , नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३०८८ / 
४५४ /प्र. क्र ५९ / नवि- १२, दिनांक १५. १० .१९९१ अन्वये मंजुर केली असून 
ती १९ . ११. १९९१ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे " उक्त विकास 
योजना " असे संबोधिले आहे .) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ ( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मानवत नगरपालीकेवर 
दि . १८ .०१ . २०११ रोजी नोटीस बजावून उक्त जागा महानगरपालीकेने 
विहीत कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते . 


nास 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 

१८०१ 
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) अन्वये आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात 
नोटीस बजवाल्यानंतरही, उक्त समोचीत प्राधिकरणाने बारा महिन्याच्या राज्य शासन शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतून उक्त आरक्षण उक्त 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही . 

जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहे व अशाप्रकारे मुक्त 

झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमिन 
आणि ज्याअर्थी, मा .मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने , 

मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 
उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . ७७७२/ २०१२ 
मध्ये दि . २६.०२. २०१४ च्या आदेशान्वये उक्त आरक्षण कलम १२७ मधील प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग 
तरतुदीनुसार उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत . नकाशाची प्रत आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालीका, औरंगाबाद यांच्या 

कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यन्त 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २) नुसार उक्त आरक्षण 

ठेवण्यात आली आहे. 
उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे तालुका , व जिल्हा 
मौ . सातारा ता .जि . 
औरंगाबाद 


सर्वे नं / गट नं 
सर्वे नं . ३३ 


जागेचे क्षेत्र 
१. ७७ हेक्टर 


विकास योजनेमधील आरक्षण 
" आ .क्र . डि / बी / ३१ - बगीचा " चा भाग 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
१ . मा मुंबई उच्च न्यायलय यांचे जनहित याचिका क्र . १७३/ २०१० मधील 
___ आदेश दि . १३ / ३/ २०१५ व दिनांक २४/०६/ २०१५ . 
२ . पर्यावरण विभाग , मंत्रालय मुंबई यांच्याकडील शासन निर्णय क्र . 
____ ध्वनीप्र . २००९ /प्र.क्र .९५/ तांक - १ दि . २१ / ०४ / २००९ . 
३. महाराष्ट्र शासन गृह विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक डिआयएस/ 

०९ / १०/ प्र.क्र . ९५ / विशा/ १ दिनांक १ जुलै , २०१५ व दिनांक ६/ 

७/ २०१५ . 
४. पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . २३०५ /जिविशा/ शांतता 

झोन/ माहिती / २०१५ दि . २७/ ०७/ २०१५ . 


अधिसूचना 
शांतता क्षेत्र ( Silence Zone) जाहिर करणे बाबत 
क्र . २०१५/डिसी/ कावी ७७८ .- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन पर्यावरण 
विभाग मंत्रालय, यांच्याकडील शासन निर्णय क्रमांक , ध्वनीप्र - २००९ / 
प्र .क्र .९५/ तांक -१ दिनांक २१ एप्रिल , २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार हिंगोली जिल्ह्यातील नगरपालीका क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र ध्वनी 
प्रदुषण (नियंत्रण व नियमन ) नियम २००० ची प्रभावीपणे, अंमलबजावणी 
करण्यासाठी नगरपालीका हद्दीतील / ग्रामीण क्षेत्रातील खालील दर्शविलेल्या 
शैक्षणिक संस्था , न्यायलये, रुग्णालये येथील १०० मीटर परिसरातील क्षेत्र 
हे शांतता क्षेत्र (Silence Zone ) म्हणून घोषीत करीत आहे . 

संबंधीत नागरिकांनी / वाहनधारकांनी याची नोंद घ्यावी आणि सदरील 
अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून अंमलात राहिल . 


अ .क्र . तालुक्याचे नाव | 

| शासकीय रुग्णालयाचेनाव 


| शैक्षणिक संस्था / विद्यालय (मर्यादित वेळ शांतता क्षेत्रवेळ 
सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत ) 


न्यायलय (मर्यादित वेळ शांतता 
क्षेत्र वेळ सकाळी ६ ते 
संध्याकाळी ६ पर्यंत ) 
मा .जिल्हा व सत्र न्यायलय 
हिंगोली 


१ . हिंगोली 


१. जिल्हा सामान्य रुग्णालय 
हिंगोली 


१ . माणिक स्मारक विद्यालय हिंगोली 
२ . सरजुदेवी भिकुलाल भारुका आर्य कन्या 

विद्यालय , बस स्टॅण्ड समोर हिंगोली . 
३ . बहुविध जि .प .प्रशाला हिंगोली 


२ . | कळमनुरी 


| १. शासकीय ग्रामीण रुग्णालय | मा .दिवाणी व फौजदारी 
कळमनुरी 

न्यायलय कळमनुरी 
| २. ग्रामीण रुग्णालय बाळापूर 
१ . शासकीय ग्रामीण रुग्णालय | मा .दिवाणी व फौजदारी 
औंढा 

न्यायलय औंढा ना 


३ . 


औंढा ना 


१८०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


४ . | 


वसमत 


१ . शासकीय ग्रामीण रुग्णालय वसमत | मा .दिवाणी व फौजदारी न्यायलय वसमत 


२. प्राथमिक , आरोग्य केंद्र, हट्टा 
३. शासकीय रुगणालय , गिरगाव 


५ . । 


सेनगाव 


१. शासकीय ग्रामीण रुग्णालय सेनगाव - मा .दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सेनगाव 
२ . प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोरेगाव 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली. 


हिंगोली , 


करीता सदर दिनांकास खाली अटीवर गोळीबार सरावासाठी मैदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- १. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २२ 


अन्वये . 


१. सदर ठिकाण धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत आहे . 

२. सदरील परिसरातील गुंराना न सोडणे व कोणत्याही व्यक्तीने त्या 
क्षेत्रात प्रवेश करु नये , अशा सुचना पोलीस अधिकारी यांनी दंवडीद्वारे व 
ध्ववनीक्षेपकाद्वारे संबंधीत गावी सर्व संबंधीताना देण्यात याव्यात . 


३. तहसीलदार औढा नां . व पोलीस स्टेशन हट्टा यांना मौ . वगरवाडी 
फायरींग बट व परिसरातील दवंडीद्वारे व ध्वनी क्षेपकाद्वारे सदरील 
आदेशाची प्रसिध्दी करावी . 


२ . मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३ ( ख ) अन्वये . 
३. समादेशक रा . रा . पो . बल . गट क्र . १२ हिंगोली यांचे पत्र 

क्र . पव्यशा - २/ नवचैतन्य प्रशि / गो. बा . सराव/ २०१५.८३२८ 

दि .३१-०७-२०१५. 
विषय :- गोळीबार सरावासाठी मैदान ( फायर बट ) उपलब्ध करुन देणे 
बाबत . 

आदेश 
क्रमांक २०१५ / गो . बा . स ./ गो . शा .- १/ कावी | ११५१: - ज्याअर्थी, 
समादेशक रा . रा . पो . बल गट क्र . १२, हिंगोली यांनी मा .विशेष पोलीस 
महानिरीक्षक , रा. रा . बल . नागपुर , यांचे आदेशान्वये पोलीस कर्मचारी 
यांचेसाठी शस्त्र हाताळणी व नवचैतन्य उजळणी पाठयक्रम मधील 
प्रक्षिणार्थी कर्मचारी यांचा गोळीबार सराव दिनांक ०८ , १२, १५, १९ , 
२२ , २६, २९ ऑगस्ट , २०१५ , रोजी घेण्यात नियोजीत केलेले आहे . 
उपलब्ध असलेले गोळीबार सरावसाठीचे मौजे वगरवाडी ता . औंढा 
स . न . २५ व २९ मधील गोळीबार मैदान ( फायर बट ) उपलब्ध करुन 
मिळणे बाबत परवानगी मिळणेस विनंती केली आहे . 


हे आदेश दिनांक ०५ / ०८ / २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले आहे . 

दुर्वाचनीय , 

जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली. 
हिंगोली , ०५ ऑगस्ट , २०१३ . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २२ 
अन्वये व मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे मधील कलम ३३ (१ ) ( ख ) 
व ( प ) नुसार मौजे वगरवाडी ता . औंढा ना . जि . हिंगोली येथील फायरींग 
रेज सर्वे न . २५ व २९ हया परिसरात खालील दिनाकांस गोळीबार 
सराव करण्यात येणार आहे . 


दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१५ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
१ . महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

१९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ). 
२. श्री.एस. बी.भालेराव निवडणुक निर्णय अधिकारी कृषी उत्पन्न बाजार 

समिती, जाफ्राबाद यांच्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार खरेदी 
विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे 
नमुना १५ मधील निवडणुक निकाल बाबतचा अहवाल, 
दिनांक ०१ .०८ .२०१५ . 

अधिसूचना 
क्र . १९९८ जिउनि/प्रशासन / कृउबास जाफ्राबाद/ अधिसूचना - ज्या अर्थी, 
निवडणुक निर्णय अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती , जाफ्राबाद यांनी 
वाचा क्रमांक २ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती , जाफ्राबाद या बाजार 
समितीच्या संचालक मंडळ निवडणुक निर्णय सन २०१५- २०२० मध्ये 
निवडणून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणुक निकाल महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी (विक्री विकास व विनियम ) नियम १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे 
नमुना १५ मध्ये या कार्यालयास सादर केला आहे . 


दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ 


दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ 


दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१५ 


दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ 


दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ १८०३ 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , जाफ्रबाद यांची नवनिर्वाचीत संचालक 
नियम १९६७ चे कलम ८३ मघील तरतुदीस अनुसरुन मला प्राप्त मंडळाची पहिली सभा व पदाधिकारी निवड संदर्भाकरिता पिठासीन 
अधिकारान्वये मी . एस. बी.भालेराव, जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
तथा , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जालना या अधिसुचनेक्षरे ___ त्यांची नावे शासकीय राजपत्रात आणि वृतपत्रात प्रसिध्द करण्यांत 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जाफ्राबाद या बाजार समितीच्या सन २०१५ येत आहे . 
- २०२० या कालावधीकरीता सोबतचे नमुना ११ - क ( नियम ८३ नुसार ) 

सोबत :- नमुना ११- क (नियम ८३ नुसार ) 
दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडुन आलेले समिती सदस्य 
म्हणुन अधिसुचीत करीत आहे . 

संजय बी . भालेराव . 
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

जिल्हा उपनिबंधक 
अधिनियम १९६३ चे कलम २२ मधील तरतुदीस अनुसरुन श्री. पी .एच.बेरा , 

सहकारी संस्था , जालना . 
जालना , १० ऑगस्ट , २०१५ . 


६ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

नमुना ११- क (नियम ८३) पहा 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जाफ्राबाद , ता . जाफ्राबाद , जि . जालना 

सन २०१५ - २०२० करीता समिती सदस्य 


अ . क निवडुन आलेल्या सभासदांचे नाव 


निवडून आलेल्या संभासदाचा पुर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघाकडून निवडून आले 
आहेत तो मतदार संघ 
सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . पो .कुंभारझरी ता . जाफ्राबाद जि . जालना 


१ . 
२ . 
३. 


मु . पो . दहीगांव पो .तपोवन गो . ता . जाफ्राबाद 


चव्हाण राजू हिंमतराव 
देशमुख देविदास नारायण 
पाटील सुधीर हनुमंतराव 
मोरे कैलास पांडुरंग 
लोखंडे साहेबराव फकिरबा 


मु . पो . खासगांव ता . जाफ्राबाद जि .जालना 
मु .कुंभारी पो . खासगांव ता . जाफ्राबाद जि .जालना 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


ॐ 


ॐ 


मु . पो .हिवराबळी ता . जाफ्राबाद जि . जालना 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


वाकडे दिपक बाबुराव 


मु .मालेगाव गल्ली ता . जाफ्राबाद जि .जालना 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


शेळके गणेश अंबादास 


सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 


मु . सोनगिरी पो . वरुड ता . जाफ्राबाद जि . जालना 
मु .पिंपळखुटा पो . जाफ्राबाद , ता . जाफ्राबाद जि . जालना 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


म .गाढे गव्हाण पो . नळणी बु. ता . जाफ्राबाद 


सेवा सहकारी संस्था महिला राखीव 


। 


मु . कोळेगांव पो . वरुड बु. ता . जाफ्राबाद जि . जालना 


सेवा सहकारी संस्था विजाभण / विमाप्र 


सेवा सहकारी संस्था इ. मा . प्र 
ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 


८ . कंळबे सुभद्राबाई शेषराव 

बनकर वंदना विलास 
१० . नेवरे जगदेव दौलत 
११ . म्हस्के शालीकराव लक्ष्मणराव 
१२. जाधव भाऊसाहेब पांडुरंग 
१३ . देठे जया मधुकर 
१४. मोरे लताबाई विजय 
१५. खोत राजु देविदास 
१६ . खण्डेलवाल संजय रामप्रताप 
१७. मोरे साहेबराव नामदेव 
१८ . चव्हाण विष्णु एकनाथ 


ग्रामपंचायत सर्वसाधारण 


मु .काळेगांव पो .कुंभारझरी ता .जाफ्राबाद 
मु .कोल्हापूर पो . माहौरा ता. जाफ्राबाद जि . जालना 
मु . अंबेगाव पो .तपोवन गो . ता . जाफ्राबाद 
मु .पापळ पो .टेंभुर्णी ता . जाफ्राबाद जि . जालना 
मु . पो .टेंभूर्णी. ता . जाफ्राबाद 
मे . खण्डेलवाल कृषिसेवा केंद्र, जाफ्राबाद 


ग्रामपंचायत अनु .जाती/ जमाती 
ग्रामपंचायत आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक 


व्यापारी 


मु . नळविहीरा पो .हिवरा काबली ता . जाफ्राबाद 


व्यापारी 


मु . काळेगाव पो . कुंभारझरी ता . जाफ्राबाद 


हमाल मापाडी 


संजय बी . भालेराव . 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , जालना . 


जालना,- १० ऑगस्ट , २०१५ . 


१८०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


अ. क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 


शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


१. जोगदंड दिलीप मुख्य कार्यकारी विशेष वसुली बँकेच्या 
दशरथ 

अधिकारी 


अधिसूचना 


कर्ज अधिकारी 


अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरती 


२ . कदम गोरख 

बलभीम 


अटी : 


क्र .२२६७/नियंत्रण/ नि . स . ग्रा .बि . शे. पत . सं. नों / अ./ सन २०१५ - सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका उस्मानाबाद यांच्याकडून असे अधिसुचित 
करण्यसात येत की , सहयोग ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था म . सारोळा 
( बु ) ता .जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम / ओएसएम / आरएसआर/(सीआर)/ १७१०/ 
सन - २०१५ , दिनांक ०४/ ०८ / २०१५ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 


१. बदली, निवृत्ती अथवा मृत्यु झाल्यास प्रस्तुत व्यक्तीस प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२ . प्रदान केलेल अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 


३ . वसुली होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय कोषागारास भरणा 
करुन दरमहा अहवालज या कार्यालयास सादर करावा . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमानाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " असुन उपवर्गीकरण " कर्ज देणाऱ्या 
साधन संपत्ती संस्था " असे आहे . 


दुर्वाचनीय , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर 


लातूर ,- २८ जुलै, २०१५ . 


एम. ए . जाधव , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालूका . उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद ०४ ऑगस्ट , २०१३ . 


विभागीय सहनिबंधक यांजकडून 


विभागीय सहनिबंधक यांजकडून 


वाचा :- १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४/ १५६ ( २) , 
दि . १९ मार्च, १९६८ . 


वाचा : - १ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम /१८४/ १५६ ( २ ) , 
दि . १९ मार्च, १९६८ . 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी 
बँक लि . बीड या बँकेचा प्रस्ताव , दि . १२/ ०६/ २०१५ . 


२ . कार्यकारी संचालक , महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्यादित , 

लातूर या बँकेच्या प्रस्तव दि . १५ जुलै , २०१५. 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


क्र .विसनिला/ अर्थ- १/ प्रिमनासबर्फ / कलम १५६ : मुदतवाढ / २३४५ / 
२०१५ , दिनांक :- २८ जुलै, २०१५ .- महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , 
११६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी विजयकुमार साहोत्रे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था, लातूर या अधिसूचनेद्वारे प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक 
लि . बीड या बँकेचे अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अयिानियम , १९६० चे 
१५६ (१ ) व ( २) आणि सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) 
व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
३, ५, ६, ७,९ , १० , ११, १२, १३ ,१४ , १५, १७, १८ व २० नुसार दिलेल्या कर्ज 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून , २०१६ 
पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


क्र .विसनिला / अर्थ- १/मिनासबम लातूर/ कलम १५६ : मुदतवाढ/ २३४४/ 
२०१५, दिनांक :- २८ जुलै , २०१५.- महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , 
११६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी विजयकुमार साहोत्रे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था , लातूर या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्यादित 
लातूर या बॅकंचे अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेलया 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अयिनियम, १९६० चे १५६ 
( १) व ( २) आणि सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व 
( जे ) तोच नियम १०७ खालील उपनियम 
३ ,५, ६, ७,९ , १० ,११ ,१२, १३, १४, १५, १७,१८ व २० नुसार दिलेल्या कर्ज 
वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून , २०१६ 
पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 


१८०५ 


औरंगाबाद विभाग 
अ. क्र | अधिकाऱ्याचेनाव 


पदनाम 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ . | पाटील दत्तात्रय मोहनराव 


वसुली अधिकारी , मुख्य कार्यालय , लातूर 


| पाटील योगेश दयानंदराव 


शाखा व्यवस्थापक शाखा मार्केटयार्ड, लातूर 


| जाधव प्रविण धैर्यधर 


शाखा व्यवस्थापक , शाखा अहदपूर 


विशेष वसुली अधिकारी 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


| सूर्यंवशी शिवाजी शहाजी 


ॐ 


शाखा व्यवस्थापक , शाखा शिरुर अनंतपाळ 


| पवार गणेश प्रेमराज 


शाखा व्यवस्थापक , शाखा विवेकानंद चौक , लातूर 


| सुलगुडले बस्वराज सुभाष 


वसुली सहाय्यक , मुख्य कार्यालय , लातूर 


ॐ 


अटी : 


१ . बदली , निवृत्ती अथवा मृत्यु झाल्यास प्रस्तुत व्यक्तीस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२ . प्रदान केलेल अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
३. वसुली होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय कोषागारात भरणा करुन दरमहा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


दुर्वाचनीय , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर 


लातूर ,- २८ जुलै, २०१५ . 


१० 


विभागीय सहनिबंधक यांजकडून 
वाचा :- १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४/ १५६ ( २) , 
दि . १९ मार्च, १९६८ . 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास को - ऑपरेटिव्ह, बँक 
लि . लातूर या बँकेच्या प्रस्ताव , दि . २२/ ०७/ २०१५ . 

अधिसूचना 
क्र .विसनिला/ अर्थ-१ /विकोऑबॉल लातूर / कलम १५६ : मुदतवाढ / 
२३५२/ २०१५ , दिनांक :- २८ जुलै , २०१५ .- महाराष्ट्र सहाकारी संस्था 


अधिनियम , ११६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी विजयकुमार साहोत्रे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था, लातूर या अधिसूचनेद्वारे विकास को ऑपरेटिव्ह बँक लि . लातूर या 
बॅकंचे अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेलया कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अयिानियम , १९६० चे १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेचनियम १०७ 
खालील उपनियम ३, ५, ६ , ७, ९, १० , ११, १२, १३ , १४ , १५, १७, १८ व 
२० नुसार दिलेल्या कर्ज वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३० जून , २०१६ पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


पदनाम 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


रमेश शाहूराज जाधव 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


नितीन जनार्दन मुस्कावाड 
जितेंद्र काशिनाथ सपाटे 


शाखाधिकारी 


अटी : 


१ . बदली, निवृत्ती अथवा मृत्यु झाल्यास प्रस्तुत व्यक्तीस प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२ . प्रदान केलेल अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


३ . वसुली होणारी सरचार्जची रक्कम शासकीय कोषागारात भरणा करुन दरमहा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


दुर्वाचनीय , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर 


लातूर ,- २८ जुलै , २०१५ . 


१८०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


३. कोणतेहि क्षारक पदार्थ, स्फोटक द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहित . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


४ . दगड , क्षेपणीक उपकरणे , विटंबणात्मक नकला किंवा प्रवर्तक 
द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


वाचा .- पोलीस अधीक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . २३०६ /जिविशा / 

का .व.सु./ दिनांक २५ जुलै, २०१५. 


५ . आवेशी भांडणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत , 
सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजक माजेल अशी चिन्हे , 
निशाणी, घोषणा फलक किंवा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत किंवा ठेवणार नाही . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) व (३) नुसार 


६ . व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणुन- बुजून दुखावतील या उद्देशाने 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 


आदेश 


क्रमांक २०१५/ डीसी -१ / कावी ११२७ - ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये 
पोलीस अधिक्षक ,हिंगोली यांनी कळविले आहे की , हिंगोली जिल्ह्यात 
दि .२७/ ०७/ २०१५ रोजी आषाढी एकादशी उत्सव साजरा करण्यसात 
येणार आहे . दि . ४/ ०८ / २०१५ रोजी ग्रामपंचायत निवडणुक अनुषंगाने 
मतदान होणार असुन दि. ०६ / ०८ / २०१५ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार 
आहे . तसेच सध्या दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाल्याने विविध पक्ष 
संघटना व लोकांकडुन आपल्या मागण्या करीता धरणे मोर्चा, रास्तारोको, 
आमरण उपोषणे व इतर आंदोलने करण्याची शक्यता नाकरता येत 
नाही . या दरम्यान उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी संपुर्ण हिंगोली 
जिल्ह्यात दि . २५ /०७/ २०१५ रोजीचे ०६. ०० वा.पासुन ते ०८ /०८ / 
२०१५ रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतो मु . पो . का .क . ३७( १) ( ३) चे आदेश 
निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


७. जिल्ह्यात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
मनाई करीत आहे. सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम, यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी 
यांने विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
होणार नाही. विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक 
हिंगोली यांना किंवा त्यानी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना 
राहतील हे आदेश मी हिंगोली जिल्ह्ययाच्या हद्दीपावेतो लागु करीत आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) चे 
आदेश दिनांक २५/०७/ २०१५ रोजीचे १८.०० वाजले पासुन ते 
०८/०८/२०१५ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो लागु करीत आहे . 


हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे याची प्रसिध्दी दवंडीद्वारे, 
ध्वनीक्षेपणाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्द माध्यमाद्वारे पोलीस अधिकारी 
यांनी करावी . 


त्या अर्थी, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था आबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे. म्हणून मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली या आदेशाद्वारे खालील 
प्रमाणे निर्देश देत आहे. - 


दुर्वाचनीय , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली . 


१ . शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त कोणतीही 


व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , तलवार , 


हिंगोली , जुलै, २०१५ . 


बंदुका बाळगणार नाहीत . 


२. लाठ्या , किंवा काठ्या शारीरिक ईजा होण्यास त्या कारणीभूत 


ठरतील सहज हाताळता येतील अशा वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 


१२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 

१८०७ 
संपादन अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये तशा अर्थाची अंतिम 

अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिध्द 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 

करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा पुर्णतः 

सोडून देण्यात येईल . तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन 
अधिकारी निलंगा यांजेकडून 

राजपत्रात रीतसर अधिसुचित करण्यात येईल . 
क्रमांक २०१२/ भुसं /सिआर /०१ ज्याअर्थी उपविभागीय 

उक्त जमीनीचा / जमीनीचे नकाशा / नकाशे उक्त सुचीत नमुद 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , निलंगा यांना असे वाटते 

करण्यात आलेल्या अनुक्रमे उक्त जमीन / जमीनीच्या तपशीला 
की , या सोबतच्या अनुसुचीतील स्तंभ १ ,२,३ ,४ आणि ५ मध्ये 

समोर उक्त अनुसुचित स्तंभ ७ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 
जिचा/ ज्याचा तपशील नमुद करण्यात आला आहे . अशी जमीन / 

आलेल्या कार्यालयात/ कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध 
अशा जमीनी ( यात यापुढे जिचा/ ज्याचा निर्देश उक्त जमीन / 

आहे / आहेत . 
जमीनी अशा करण्यात आला आहे . उक्त अनुसुचीत स्तंभ ६ 

अनुसूची 
मध्ये अनुक्रमे उक्त जमीन / जमीनीसमोर विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यापुढे त्याचा/त्यांचा 

जिल्हा : लातूर तालुका : निलंगा गाव : निलंगा 
निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन / प्रयोजन असा करण्यात आला 

भूसंपादन 

आवश्यक 
आहे .) आवश्यक आहे / आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 

सर्वे नंबर 

जमीनीचे 
संभव आहे . 

गट नंबर 

आदमासे क्षेत्र 
त्याअर्थी, आता भुसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाई 

चौ . मि 
चा अधिकार व स्थनांतरण , पुनःस्थापना आणि पुनवर्सन 
अधिनियम २०१३ चा एक ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश संपादन 

६ /९२ 

१४९ . ०० 
अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) हा महाराष्ट्र राज्यास 

६ /९१ 

६० . ०० 
प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ च्या उपबंधान्वये याव्दारे 

६ / ८६ 

१०८ .०० 
असे अधिसुचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन / उक्त 

६ /९७ 

१५६ . ०० 
जमीनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे / आहेत किंवा 

४७३.०० 
असण्याचा संभव आहे . 

ज्यासाठी जमीन / जमीनी आवश्यक आहे / आहेत किंवा असणाचा 
उक्त जमीनीमध्ये हितसंबंध असणा- या सर्व व्यक्तींना संभव आहे ते प्रयोजन : निळकंठेश्वर मंदीराजवळ यात्रेकरू 
याव्दारे अशी ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या । निवास व परिसर विकासाकरिता जागेचे भुसंपादन निलगा 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन/ उक्त जमीनीवर नेमण्यात आलेल्या जि . लातूर 
कोणत्याही भुमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तीच्या कामात त्यांनी 
अडथळा किंवा व्यत्यय आणु नये . ही अधिसुचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या तारखेनंतर मा . जिल्हाधिका-यांची मंजूरी न मिळविता 

दिनांक ११ / ०५ / २०१५ 
विक्री भाडेपटटी , गहाण, अभिहस्तांकन , देवाण - घेवाण किंवा 
अन्य प्रकारे उक्त जमीनीची / जमीनीचे विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 

स्वाक्षरीत / 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
आलेल्या कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा याकडे उक्त जमीनीचा/ 

भूसंपादन अधिकारी, निलंगा 
जमीनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येतील अशा भागातील 
भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी , संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २४ ( साव्यांदा ) दर्लक्ष करील . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी / सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन/ उक्त जमीनी आवश्यक आहे / आहेत 
याबददल औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होइल तर , 


१८०८ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होइल तर , संपादन 

अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये तशा अर्थाची अंतिम अधिसूचना 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिध्द करण्यात येईल . 

संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा पुर्णतः सोडून देण्यात 
अधिकारी निलंगा यांजेकडून 

येईल . तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर 
अधिसुचित करण्यात येईल . 


उक्त जमीनीचा / जमीनीचे नकाशा / नकाशे उक्त सुचीत 
नमुद करण्यात आलेल्या अनुक्रमे उक्त जमीन / जमीनीच्या 
तपशीला समोर उक्त अनुसुचित स्तंभ ७ मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या कार्यालयात /कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहे / आहेत. 


क्रमांक २०१२/ भुसं /सिआर / १२ ज्याअर्थी उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , निलंगा यांना असे वाटते 
की , या सोबतच्या अनुसुचीतील स्तंभ १,२, ३,४ आणि ५ मध्ये 
जिचा/ ज्याचा तपशील नमुद करण्यात आला आहे . अशी जमीन/ 
अशा जमीनी ( यात यापुढे जिचा/ ज्याचा निर्देश उक्त जमीन / 
जमीनी अशा करण्यात आला आहे . उक्त अनुसुचीत स्तंभ ६ 
मध्ये अनुक्रमे उक्त जमीन / जमीनीसमोर विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी यात यापुढे त्याचा/त्यांचा 
निर्देश सार्वजनिक प्रयोजन/ प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे .) आवश्यक आहे/ आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा : लातूर 


तालुका : देवणी 


गाव : गुरनाळ 


भूसंपादन 
सर्वे नंबर 
गट नंबर 


आवश्यक जमीनीचे 
आदमासे क्षेत्र 

हे . आर 


० . ४६ 


० . ४६ 


त्याअर्थी, आता भुसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाई चा 
अधिकार व स्थनांतरण , पुनःस्थापना आणि पुनवर्सन अधिनियम 
२०१३ चा एक ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश संपादन अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे .) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त 
असताना त्याच्या कलम ११ च्या उपबंधान्वये याव्दारे असे 
अधिसुचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन / उक्त जमीनी 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे / आहेत किंवा 
असण्याचा संभव आहे . 


ज्यासाठी जमीन / जमीनी आवश्यक आहे / आहेत किंवा 
असणाचा संभव आहे ते प्रयोजन : गुरनाळ साठवण तलाव 
ता . देवणी बुडीत क्षेत्रासाठी अतिरिक्त जमीन संपादन जि . लातूर 


दिनांक ११/ ०५/ २०१५ 


स्वाक्षरीत / 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , निलंगा 


उक्त जमीनीमध्ये हितसंबंध असणा- या सर्व व्यक्तींना याव्दारे 
अशी ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन/ उक्त जमीनीवर नेमण्यात आलेल्या 
कोणत्याही भुमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तीच्या कामात त्यांनी 
अडथळा किंवा व्यत्यय आणु नये . ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या तारखेनंतर मा . जिल्हाधिका -यांचीमंजूरी न मिळविता 
विक्री भाडेपटटी, गहाण , अभिहस्तांकन , देवाण - घेवाण किंवा 
अन्य प्रकारे उक्त जमीनीची/ जमीनीचेविल्हेवाट लावण्या संबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात 
आलेल्या कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा याकडे उक्त जमीनीचा/ 
जमीनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येतील अशा भागसाठी 
भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी , संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २४ ( सातव्यांदा ) दुर्लक्ष करील . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी / सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन / उक्त जमीनी आवश्यक आहे / आहेत याबददल 


१८०९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


सोमवार , दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २६ , शके १९३७ 


१४ 


जा .क्र . 2015 / सा .प्र ./ कक्ष- 4 / नपप्र -/ आस्था - 2 / कावी 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपरिषद प्रशासन , कार्यालय औरंगाबाद 
दिनांक : 14. 08. 2015 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांचेकडून 


शुध्दीपत्रक 


( पृष्ठ क्र . 8 ) Nagar PanchayatAundhaNagnath, District 
Hingoli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 3 ऑगस्ट 2015 श्रावण 12 , 
शके 1937 मध्ये हिंगोली जिल्हयातील सेनगांव व औंढा नागनाथ या 
नवनिर्मित नगर पंचायतीचे सदस्य संख्या निश्चितीचे आदेश प्रकाशित 
केलेले आहेत . सदर आदेशांमध्ये इंग्लीश भाषेतील आदेशात ( पृष्ठ क्र . 6 
व 8 वरील ) " Note ” या शिर्षकाखालील मजकुर पुढीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 


Note : * Only one seat is reserved for Scheduled Tribes , 
whether this seat is reserved for woman or not will be 
decided by draw , if this seat is reserved for woman 
then number of seats for women in general category 
will be 4 instead of 5 . Thus, the number of seats reserved 
for women will be 9 out of total 17 seats . 


( पृष्ठ क्र .6 ) Nagar Panchayat Sengaon, District Hingoli 


Note : * Only one seat is reserved for Scheduled Tribes, 
whether this seat is reserved for woman or notwill be 
decided by draw , if this seat is reserved for woman 
then number of seats for women in general category 
will be 3 instead of 4. Thus,the number of seats reserved 
for women will be 9 outof total 17 seats. 


( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र साना राजापागा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १२ ] 


गुरुवार , दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ : श्रावण २९ , शके १९३७ 


[ किंमत : २. ०० रूपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 
( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


. . .. प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 
अध्यक्ष न . प . परळी ( वै ) यांजकडून 

BY MUNICIPAL COUNCIL 
अधिसूचना 

NOTIFICATON 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये Under section 37 (1 ) of theMaharashtra Regional and Town 
क्र . / / २०१५ : - ज्या अर्थी परळी ( वै) शहराची सुधारीत विकास 

Planing Act 1966 . 
योजना शासनाने अधिसुचना क्र . TPS / ३३९५/ ५३९/ प्र. क्र १९ / ९६/ नवि- ९ दि . 

No. Where as the Revised Devolopment Plan of Parli ( v ) 

has been sanctioned by govt. in Urban Devolopment Department 
२० /०७/ १९८८ अन्वये मंजूर केली असून ती दि . २० /०७/ १९८८ पासून अमलात 

vide its notification No . TPS / 3395/ 539/ CR19/ 96 / UD- 9 Dated 20th 
आलेली आहे उक्त नमुद विकास योजनेमध्ये शहरातील विद्यमान नाल्यावर July 1998 and it has come into force from 20th July 1998 . 
ज्या अर्थी परळी ( वै). नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ५८- ५९ / In the said devolopment plan ; On existing Nala in the city ; 
२०१५ - १६ दि . ०३ / ०७/ २०१५ अन्वये खाली नमुद दोन ठिकाणी दुकान केंद्राचे whereas, TheMunicipal Council, Parli (v ) vide its general Resolution 

No. 58 -59 / 2015 - 16 Dated 03 /07 / 2015 has decide to propose 
आरक्षण प्रस्तावित करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 

modification for centre reservation on two various sites under 
१९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे योजीले आहे . 

section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 
१ ) अम्बेवेस जवळील विद्यमान नाल्यावर ज्याचे एकुण क्षेत्र २०१७ स्क्वे . 

1966 to the said devolopment plan . 
मि . असून ज्याची चतुःसीमा : 

____ 1. The area admeasuring 2017 Sq. M. onthe nala near ambeves 
____ पुर्वेस - १२ मि . रुंद रस्ता पश्चिमेस - श्री चंद्रशेखर शुक्ला यांचे घर having boundaries East - 12 m wide road . West - House of Mr. 
दक्षिणेस - १२ मि . रुंद रस्ता . उत्तरेस - नाला . 

Chandrashekhar Shukla. South - 12 m wide road . North - Nala . 
२ ) मिलींद शाळेजवळील विद्यमान नाल्यावर ज्याचे एकुण क्षेत्र २६८२ 

2 . The area admeasuring 22682 Sq. M on the Nala near Milind 

School having boundaries .. 
स्क्वे . मि . असून ज्याची चतुःसीमाः 

East - Milind School . West - Z .P. Girls Hostel. South - 12 m 
___ पुर्वेस - मिलींद शाळा . पश्चिमेस - जि .प. मुलींची शाळा . दक्षिणेस - 

Wide road . North - Nala . 
१२ मि . रुंद रस्ता . उत्तरेस - नाला . 

And Whereas , The modification as required under section 37 of 
आणि ज्या अर्थी हि अधिसूचना उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ अन्वये the said act is hereby publish for inviting suggestions and objections 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . वरील फेरबदल बाबत जे लोक त्यांच्या सुचना , 

from public . Those persons who submit there suggestions and 
हरकती लिखित स्वरुपात वरील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 

objections to the said modification within 30 daqys from the 

publication of this notification in Government gazette will be 
तारखेपासून ३० दिवसात सादर करतील त्यांचा विचार वरील फेरबदलाचा 

considered by this council before submitting the proposal for final 
शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यापुर्वी हि नगर परिषद करील . sanction to the government. 

वरील फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी या The Part Plan showing the Proposed modification is kept open 
नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवलेला आहे . 

for Inspection to the Public during office hours of the council. 
बाजीराव धर्माधिकारी, 

Bajirao Dharmadhikari, 
अध्यक्ष न . प . परळी ( वै.) 

____ President. 
परळी ( वै.) ११ ऑगस्ट , २०१५ . 

Municipal Council, Parli (v.). 
Parli ( V .) 11th August, 2015 . 


औ .भाग- १ अ -- १२ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


